भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ 
Weare उप आयुक्‍त या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : रापोसे-१७१७/प्र.क्र.०१/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०१७. 


वाचा:- पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दि.३.१.२०१७ रोजीची बैठक 


शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्त या संवर्गातील खालील 
पोलीस अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
षि . | श्री. अनंत रोकडे पोलीस अधीक्षक, नागपूर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण 
(ग्रामीण) विभाग (गुन्हे), पुणे 
२ श्री. शैलेश बलकवडे | पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पोळीस अधीक्षक, नागपूर 
नागपूर (ग्रामीण) 
३ | श्री. साहेबराव पाटील । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोळीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
नागपूर 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात 
घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांस सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


8. सदर BWA आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०१०९१८४४०९७६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


e Digitally signed by Pradip M Balkavde 

p fa d | M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94703436c07 
cda664672d20607766dc59d345b, cn=Pradip M 

alkavde sit 
Date: 2017.01.09 19:05:53 +05'30' 
(WAT. बलकवडे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.०१/पोल-१अ 


प्रत :- 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, मुंबई 
८. अपर पोळीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
९. पोलीस आयुक्त, नागपूर/पुणे 
१०.पोलीस अधीक्षक, नागपूर 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे 
१२.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१३.निवडनस्ती / पोळ-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


